नियतकालिक बदल्या - २०२१ 
प्रशासकीय अधिकारी (गट-अ, राजपत्रित). 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : एमएफएस-२०२१/प्र.क्र.७७/फ-८. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०६ ऑगस्ट, २०२१ 


संदर्भ AUR प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन व दुय्यम संवर्ग,नागपूर यांचे पत्र क्र कक्ष-७/आस्था/मुले/ 
/प्र.क्र.८७/५४/२१-२२, दि.२६/०७/२०२१. 
शासन आदेशा :- 
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कामे पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास 
प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (२) व ४ (४ अंतर्गत तरतुदीनुसार प्रशासकीय अधिकारी (गट-अ, 
राजपत्रित) या संवर्गातील अधिकाऱ्याची नियतकालिक तथा प्रशासकीय बदली खालीलप्रमाणे करण्यात येत 
आहेत :- 


अ.क्र para नाव व कार्यरत पद बदलीने पदस्थापना शेरा 
1 श्री.एस. एम. वाणी प्रशासकीय अधिकारी, रिक्‍त पदावर 
प्रशासकीय अधिकारी, वनसंरक्षक (प्रा), धुळे यांचे 
मुख्य वनसंरक्षक (प्रा), कोल्हापूर यांचे | कार्यालय 
कार्यालय 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्याच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर अन्य अधिकाऱ्याच्या नियुक्‍तीबाबतचे आदेशा 
स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 


३. सदर नियुक्ती/ पदस्थापना दिलेल्या अधिकाऱ्यास नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी नवीन नियुक्तीच्या जागी हजर 
होण्यास तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच, संबंधित अधिकाऱ्याला नवीन नियुक्तीच्या जागी हजर होण्यासाठी 
कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त केले आणि ते नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले, याबाबत 
संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी शासनास ashok. lakkas@nic.in या ई-मेल संकेतस्थळावर त्वरीत कळवावे. 


४. संबंधित अधिकाऱ्याला शासनाच्या पूर्वपरवानगी शिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करु नये. 
तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम - ३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने बदली झालेल्या 
अधिकाऱ्याचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास, ते संबंधित अधिकाऱ्याला 
मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. मूळ कार्यालयाकडे बदली झालेल्या अधिकाऱ्याचे रजेचे अर्ज 
पाठविल्यास सदर अर्जाची दखल घेण्यात येणार नाही. 


५. सदरहू बदली आदेशानुसार संबधित अधिकारी तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास वा 
कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) 


शासन आदेश क्रमांकः एमएफएस-२०२१/प्र.क्र.७७/फ-८ 

नियम १९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारे असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचेविरुद्ध 
शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 

६. सदर शासन आदेश, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२१०८०९१३३७१११७१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
ASHOK KASHINAT ४०५४ enc 


FOREST DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4,.20=84261302514df14d17b0d46bb 1422d22bfc355b1a840 


LAKKAS ee 
(अ. का. लक्कस) 
कार्यासन अधिकारी, महसूल व वन विभाग 
प्रति, 

१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण, म.रा., पुणे. 
४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), नागपूर. 


५. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण), पुणे 
६. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन - दुय्यम संवग), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
सर्व अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक /सर्व मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक / वन्यजीव) 
सर्व वनसंरक्षक (प्रादेशिक)/ सामाजिक वनीकरण 
. सर्व उपवनसंरक्षक 
१०. सह सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.-१२), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
११. महालेखापाल,महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर 
१२. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१३. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
१४. मा.राज्यमंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव. 
१५. प्रधान सचिव (वने) यांचे स्वीय सहाय्यक. 
१६. संबंधित अधिकारी / प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), म.रा.नागपूर यांचे मार्फत. 
१७. निवड नस्ती (फ-८ कार्यासन) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


es 


पृष्ठ २ पैकी २ 


